PAE 


नरदेहाचें उचित। कांहीं करावें आत्महित। 


यथानुशकत्या चित्तवित्त। सर्वोत्तमां लावावें ॥ (३४११) | 


नानाविध सत्कृत्यांचे फळ म्हणजे नरदेहाची प्राप्ती होय. त्यातही आपला देह सन्मार्गी | 
लावणारे धन्य मानावेत. wearer आणि भवदरभजन हे पूर्वपुण्याईचे फळ होय. भगवंताची | 
भक्ती करण्याची बुद्धी आणि त्यातच सत्संगतीचा लाभ मिळाला की तो परमश्रेष्ठ लाभ 
समजावा. सद्गुरूंची संगती, पाप-ताप आणि दैन्य, हे सर्व नष्ट करते. दुर्लभ मनुष्य देह 
लाभल्यावर काहीतरी चांगले फळ पदरात पाडून घ्यावे. ज्यामुळे जन्म सफल होईल असे 
वागावे. म्हणजे काय करायचे ? काही आत्महित साधावे. आपल्या शक्तीनुसार आपले चित्त 
आणि वित्त म्हणजे zea परमेश्वराच्या सेवेसाठी लावावे. हेच नरदेहाचे सार्थक होय. असे विचार 
बाढीला लागण्याचा एक उपाय म्हणजे हॉस्कथा ऐकावी. कीर्तन प्रवचने ऐकावी. त्यामुळे 
परमेश्वराचे प्रेम वृद्धिमत होते. उत्तम परलोक प्राप्तीसाठी शास्त्रोक्त ब्रह्मकर्म, दया, दान, धर्म, 
यांविषयी काहीतरी योग्यं ते करावे. अन्य काही जमले नाही तरी निदान भगवंताचे भजन करावे. 
पूर्वी केलेल्या कुकर्मांचा पश्चात्ताप वाटून त्याग करावा. विविध ala वाचावेत. आपल्या 
कायाशुद्धीसाठी तीर्थयात्रा कराव्यात. किंवा पापक्षालनार्थ गायत्रीची पुरश्वरणे करावीत. जमेल 
तेवढा परोपकार करावा. गुरूच्या मुखातून ऐकलेल्या निरूपणाच्या साह्याने सारासार विचार | 
करावा. कायावाचामनाने पान, फूल, फळ आणि पाणी ह्यातले जमेल ते देवाला अर्पण करून | 
नरदेह सार्थकी लावावा. : | 


नरदेहाची प्राप्ती झाली, सार्थक त्याचे करा। 
is जीवनीं गुरुबोधाला स्मरा। 


9 ॥ दैनंदिन दासबोध 5 ४२ 


२ फेब्रुवारी 


पुण्यसामग्री पुरती। तयासीच घडे भगवदभक्ती। 
जे जे जैसें करिती। ते पावती तैसेंची। (२-४-२७) 


भगवंताची भक्ती करावी असे मनात येणे ही गोष्ट त्या मनुष्याने प्राप्त केलेल्या पुण्याईचे फळ 
असते. ज्या प्रमाणात पुण्याचा साठा असेल त्या प्रमाणात आपल्याकडून देवाची भक्ती होते. ही 
पुण्याची सामग्री ह्या जन्मातली आणि पूर्वी घेतलेल्या अनेक जन्मांतील जमा झालेली असते. 
मरताना जी मती, म्हणजेच बुद्धी असते त्यानुसार प्राणिमात्रांना पुनर्जन्म लाभतो. ज्या कुटुंबात 
आपणाला जन्म मिळतो त्या घरातील संस्कारांचा प्रभावही भक्तिभावास कारणीभूत होतो. 
अशी एकच गोष्ट आहे की कोणालाही कोणत्या मातापितरांच्या घरी पुनर्जन्म घ्यावा याचे 
स्वातंत्र्य नसते. पूर्वजन्मींच्या पापपुण्यानुसार जन्म मिळतो. जन्म कुठे घ्यावा हे हातात असते 
तर सगळ्यांनीच कोट्यधीशांच्या घरी जन्म घेतला असता. armer, पवित्र आणि 
श्रीमंतांच्या घरी पुनर्जन्म होतो. त्यामुळे त्यांचे मागच्या जन्मातले अपूर्ण पुण्यकर्म आणि 
भगवंताची भक्ती पुनः सुरू होते. तीच गोष्ट अन्य प्राणिमात्रांची. अर्थात्‌ पुनर्जन्म आणि 
पूर्वजन्मावर विश्वास असला तरच हे पटणारे आहे. ज्ञानेश्वरी सांगतांना श्रीज्ञानेश्वरांचे वय फार 
लहान होते. या जन्मात पुण्यकर्म ते करीतच होते. परंतु मागील अनंत जन्मांतील पुण्याचे फळ 
त्यांच्या खात्यात जमा होते. प्रसूतिगृहात एकाच वेळी जन्माला येणाऱ्यांची ऐहिक स्थिती 
ूर्वपुण्याईवर अवलंबून असते. या जन्मात केलेली सत्कर्मे, तप, ब्रते वैकल्ये यांच्यानुसार 
पुढील जन्म लाभतो. 


_ पूर्वपुण्याई असेल तरच देवाची भक्ती हातून होईल. 


ee ॥ दैनंदिन दासबोध ॥ *६ ४३ 


रजोगुण येतां शरीरीं । वर्तणूक केसी करी। 
सावध होउनी चतुरीं। परिसाबें॥। (२-५-७) 


अनुक्रमे सात्विक, राजस आणि तामस 
झालेला असतो. समर्थ रामदास प्रथम 


सत्त्व, रज, तम, ह्या तीन गुणांनुसार मनुष्याची प्रवृत्ती 
होते. मनुष्याच्या स्वभावात या त्रिगुणांचा त्रिवेणी संगम 
रजोगुणी माणसाचे वर्णन,कस्तात. जगातील बहुसंख्य माणसे रजोगुणी आढळतात. प्रत्येकात 
अहंकार असतो, ममत्व असते. 'माझे घर, माझा संसार असे सर्वजण आसक्तीमुळे म्हणतात. 
जीवनातील अत्यावश्यक गोष्टीत देवालाही स्थान देणारे विरळाच. देवाने हे सर्व विश्व निर्माण 
केले आहे. हे विसरून रजोगुणी मनुष्य पूजा करताना षोडशोपचार अर्पण करतो, परंतु त्यात मी 
हे देवाला देतो असा कर्तृत्वाचा पोकळ अभिमान असतो. सगळे सुखी होवोत असे मागणे 
मागितले तर त्यात आपणही आलोच हे लक्षात न घेता रजोगुणी मनुष्य आपल्या संसारापुरते | 
मागणे मागतो. चांगलंचुंगलं खायला मिळावं, नेसायला पांघरायला उत्तम बस्ने मिळावी, 
दुसऱ्यापेक्षा आपण सर्वच बाबतीत वरचढ असावे, असा स्वार्थी विचार करणारा रजोगुणी 
मनुष्य, पापपुण्य, देवधर्म, कुलाचार, अतिथी, पाहुणे, वगैरेंचा पाहुणचार यांचा फारसा विचार | 
न करता, परमार्थविषयक उपासना ही म्हातारपणी करावयाची असते असे मानतो. 
श्रीमद्भगवदगीतेत रजोगुणी माणसांचे सविस्तर वर्णन आहे. त्याचा आधार रामदास स्वामींनी 
घेतला आहे. 'मी चतुर, माझे घर, माझा समाज, माझा देश', अशी मीचौ बाधा रजोगुणामुळे 


होते. 


माझें माझें। भरांतिचें सर्व ओझें।। 


॥ दैनंदिन दासबोध y 


५ फेब्रुवारी 


आतां रजोगुण हा सुटेना। संसारिक हें तुटेना! 
प्रपंची गुंतली बासना। यास उपाय कोण। (२-५-३५) 


स्जोगुण सुटता सुटत नाही. संसाराची बंधनेही तुटत नाहीत. वासना प्रपंचात गुंतून राहते. ही 
वस्तुस्थिती आहे. यावर काही उपाय आहे का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देताना श्रीसमर्थ सांगतात की | 
याला एकच उपाय आहे. तो म्हणजे भगवंताची भक्ती. ती साध्य करायची तर वैराग्य हवे. 
प्रपंचात मन आसक्त असता कामा नये. हे साधले नसेल तर आपापल्या शक्तीनुसार भगवंताचे 
भजन करावे. कायावाचामनाने, पान, फूल किंवा नुसते पाणी अंगदी मनापासून ईश्वराला अर्पण 
करावे. संसारातील सुखदुःखांचा अनुभव घेतानाही फक्त भगवंताचे चिंतन करवे. ह्या दृश्य | 
विश्वाच्या उत्पत्तीपू्वी देव होता आणि ह्या दृश्य विश्वाचा लय म्हणजे संहार झाला तरी एकटा 
देव शिल्लक उरतो. ह्या उत्पत्ति आणि लय अवस्थांमध्ये मायेची सत्ता चालते. तिला खरी | 
मानता फक्त देवावरच पूर्ण विश्वास ठेवावा. ध्रुव, प्रल्हाद, वगैरे भक्तांच्या चरित्रावरून हाच बोध 
होतो. बल्लाळ नावाच्या एका भक्ताने गणपती म्हणून एका दगडाची स्थापना करून, रानातील 
पाने, फुले, फळे आणून त्याची पूजा केली. त्यांचा भाव एकनिष्ठ होता, म्हणून बल्लाळेश्वर 
त्याच्यावर प्रसन्न झाला, त्रिगुणांतील प्रत्येक गुणात शुद्ध गुण ब शबल (म्हणजे मिश्र) गुण' 
असा भेद असतो. शुद्ध रजोगुण परमार्थाकडे, तर शबल रजोगुण प्रपंचाकडे ओढतो. 


© सुखात असो बा दुःखात माणसाने देवाचे चिंतन सदैव करावे. 


॥ दैनंदिन दासबोध I ९ ४६ 


ee 
७ ETT i. >~ 

= > 

dora विसरवी। भक्तिमार्ग विमळ दावी। 

भजनक्रिया उपजबी। तो सत्त्व TI (२-५१०) 


सत्त्वगुण अत्यंत दुर्लभ आहे. तो संसारातील दु:खांचा विसर पाडतो; निर्मळ असा भक्तिमार्ग 
E हातून भजनादी कार्ये घडवून आणतो. तो योगीजनांचा आधार आहे. त्याच्यामुळे 
सायुज्यमुक्ती मिळते. महंतांना भूषणभूत, रजतमांचा नाश करणारा सत्त्वगुण अत्यंत सुखदायी 
असून तो साधकाच्या चित्तात आनंदाच्या लहरी उठवितो. जन्ममृत्यूचे भय नाहीसे करतो. 
सत्त्वगुण अंगात बाणला की अज्ञान संपते. पुण्याचा उदय होतो. सत्त्वगगुणाचे मुख्य साधन असे 
आहे की साधक चारचौघांप्रमाणे बाह्यतः प्रपंच करताना दिसला तरी त्याच्या मनात ईश्वराविषयी 
अतिशय प्रेम असते. प्रपंचातले कार्य जरुरीपुरते तो करतो; परंतु त्याच्या चित्तात आत्मा आणि 
अनात्मा यातील भेद सदैव जागृत असतो. सत्त्वगुणाचा उदय झाला की, भजनात गोडी वाढू 
लागते. अंत:करण, बसे, ब शरीरं स्वच्छ होते. सत्त्वगुणी साधक स्वत: यज्ञत्याग करतो आणि 
दुसऱ्यांकडून करवितो; अध्ययन, दानादी स्वतः करतो व इतरांनाही त्यांची गोडी लावतो; मंदिरे 
बांधणे, उद्याने तयार करणे, नदीला घाट बांधणे, देवमंदिरात नंदादीप सुरू करणे, विविध 
संगीतवाद्ये देवालयांना अर्पण करणे, बौरे कार्ये करतो. परंतु हे करताना प्रसिद्धी व कीर्तीची 
इच्छा असेल तर सत्त्वगुण शुद्ध नसून रजोगुणयुक्त मानावा. 


देवाचे ध्यान करताना, हरिकथा गाताना. 
देहाचे भान विसरावयास लावतो तो सत्त्वगुण. 


' ॥ दैनंदिन. दासबोध ॥ se शट 


८ फेब्रुवारी 


मुखीं नाम हातीं टाळी। नाचत बोले ब्रीदावळी। 
घेऊन लावी पायधुळी। तो सत्त्वगुण॥ (३-५-४१) 


सत्त्वगुणाने युक्त साधक मुखाने नामघोष करीत असतो. हातांनी टाळ्या वाजवितो, नाचतो 
आणि भगवंताचे गुणगान करीत भगवदूभक्तांची पायधूळ मस्तकी लावतो. 

सत्त्वगुणी साधक देवाच्या मंदिशत झाडलोट करण्यासारखी हलकी कामे स्वतः करतो आणि 
नित्य व नैमित्तिक उत्सव साजरे करण्याची त्याला मनापासून आवड असते. सत्त्वगुणी 
साधकाची, 'मी जगासाठी आहे', ही भावना असते, त्यामुळे तो निःस्वार्थी असतो. सूक्ष्म 
अशा अदृश्य तत्त्वाला सर्वस्व मानून तो त्यागवृत्ती पोसतो. सत्त्वगुणी साधक चिंतनशील व 
निवृत्तिपर असतो. वासना निर्मूळ करण्याच्या प्रयत्नात सत्त्वगुणी भक्ताचे आत्मज्ञान प्रगट होते. 
त्याच्या मनात सदैव समाधान असते. साधु, संते, योगी, त्यागी, आत्मज्ञानी भक्तांप्रमाणे 
होण्याची इच्छा त्याच्या मनात निर्माण होते. असा सत्त्वगुणी मनुष्य दुसऱ्याच्या दोषांवर 
पांघरूण घालतो. दुसऱ्यांच्या दुःखाने दुःखी आणि सुखाने सुखी होतो. दुःखांचे आघात झाले 
तरी त्याचे मन विचलित होत नाही. हरिकथा, भजन, कीर्तने हीच त्याची विरंगुळ्याची साधने 
असतात. भगवंताचे अखंड स्मरण केल्यामुळे त्याचे देहभान हरपते. असे आहे सत्त्वगुणाचे 
पारमार्थिक स्वरूप. 


अज्ञानपर क्रूर तमोगुण आणि स्वाथी रजोगुण यांच्याहून 
परमेश्वराचे सख्य घडविणारा सत्त्वगुण श्रेष्ठ आहे. 


॥ दैनंदिन दासबोध॥। ६ ४९ 


९ फेब्रुवारी 


होणार तैसें होत जांत। प्रपंची जाला आघात। 
डळमळिना ज्याचें चित्त। तो सत्त्वगुण (२-७-५७) 


जे होणार ते होणारच. हे तत्त्व मनात निंबल्यामुळे प्रपंचात मोठे संकट आले तरी ज्याचे चित्त 
डळमळत नाही, त्याच्या अंगी सत्त्वगुण बाणला आहे असे निश्चित मानावे. आपण सामान्य | 
माणसे जरा काही मनाविरुद्ध झाले तर विचलित होतो. दुःखाच्या आघाताने खचून जातो. संत 
तुकाराम, श्रीज्ञानदेवादी संत मोठमोठी दुःखे अगदी सहज सहन करू शकले. याचे कारण 
त्यांच्या मनात सत्त्वगुण पूर्णपणे बाणलेला होता. एका भगवंतासाठी सत्त्वगुणी मनुष्य सर्व 
सुखांचा त्याग करतो. घरात अत्यंत दारिद्र्य असले तरी अशा सत्त्वगुणी व्यक्तीचा भक्तीचा 
निश्चय अविचल राहतो. शुद्ध आत्मज्ञान होणे हीच सत्त्वगुणाची खरी किमया आहे. सर्वाशी तो 
नप्रप्रणे बोलतो. दुसऱ्यावर उपकार करण्यात आपले आयुष्य खर्च करणे, स्वत:चे काम बाजूस 
सारून दुसऱ्याचे काम करणे, राग आवरणे, निंदकावरही उपकार करणे वगैरे क्रिया सत्त्वगुणाचा 
प्रादुर्भाव दाखवितात. 


MES आणि तमोगुणाची बंधने सत्त्वगुणाच्या 
वृद्धीनुसार कमी कमी होत जातात. 4 


AS दैनंदिन दासबोध y m 


शो 


१० फेब्रुवारी 


संतकृपा होय जयास। तेणे उद्धरिला वंश। 
तो ईश्वराचा अंश। सत्त्वगुणें ॥ (२-७-७८) 


ज्याच्यावर संतांची कृपा होते त्याने आपल्या वंशाचा उद्धार झाला असे समजावे. असा 
| त्याच्यात ईश्वराचा अंश, अधिक प्रामुख्याने प्रकट झाल्याने धन्य होतो. संतांची कृपा 
झाली की ती व्यक्ती अन्य लोकांनाही भगवंताच्या भक्तीची गोडी लावते. अशा मनुष्याला 
देवपूजा, देवाला प्रदक्षिणा, देवाला नमस्कार, बगैरे गोष्टी प्रिय असतात. असा मनुष्य मनाने 
शुद्ध असतो आणि सर्वत्र स्वच्छता ठेवतो, दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखी होणारा, दुसऱ्याच्या 
संतोषात सुखांवणारा, वैराग्यवृत्तीत मग्न असणारा, असा असतो सत्त्वगुणी मनुष्य. संक्षेपाने 
सांगायचे तर सत्त्वगुणी माणसाला देवाची आणि धर्मांची मनापासून आवड असते. त्याचे चित्त 
देवात आणि धर्मात रमते. निरिच्छपणाने तो भगवंताची, भक्ति करतो. सत्त्वगुण संसारातून 
तारतो. भगवंताची भक्ती ज्याच्या मनात दृढ झाली, ज्याला आत्मज्ञान झाले, आणि ज्याचा 
आपपर भाव नष्ट झाला, असा मनुष्य सत्त्वगुणी आहे असे निश्चित समजावे. 


दुसऱ्यांच्या. सुखदुःखांत सहभागी होण्याची 
वृत्ती जोपासतो तो सत्त्वगुणी समजावा. 


॥ दैनंदिन दासबोध ॥ + ५१ 


ल्ल “`` 
सक्छ 


ऐका सद्िद्येर्ची लक्षणें। परमशुद्ध सुलक्षणें। 
विचार घेतां बळेंचि बाणे। सहिद्या आंगीं॥ (४१) 
सद्वि्ायक्त सत्त्वगुणी माणसे मानवी जीवनात जे जे अध्यात्माला पोषक असते त्याचे | 
मनापासून आचरण कणतात. रजोगुणी माणसे फार स्वाथी आणि देहसुखासाठी झटणारी 
असतात. तमोगुणी किंवा कुविद्यायुक्त माणसे अविवेकाचा अतिरेक करतात. ती हीन स्वार्थयुक्त 
आणि समाजविध्वंसक कृत्ये करतात. या तिन्ही गुणांच्या माणसांना आत्मिक सुधारणेसाठी 
आदर्शांची आवश्यकता असते. सद्रिद्यायुक्त आदर्श पुरुषाची शुभ व उत्तम लक्षणे, समर्थ 
| मते, सतत विचाराने अंगी बाणतात, यात संशय नाही. सद्विद्या म्हटली की 
श्रीरामचंद्र आणि त्यांचे एकनिष्ठ भक्त मारुतिराय यांची आठवण व्हावी. अशा गुणांचे पुरुष ज्या 
समाजात उदयाला येतात त्यांचे भाग्य उदयाला येते. अशा थोरांचे चरित्र अनेक पिढ्यांना स्फूर्ती 
देते. 
सद्गुणांच्या जर जोड्या केल्या तर त्यातील दोन्ही लक्षणे ज्याच्या अंगी असतात असा 
माणूस विरळाच. महानुभावांच्या अंगीच हे सर्व गुण असतात. असे महानुभाव सुंदर आणि 
चतुर असतात. बलवान आणि शांत, तसेच सौम्य, अति श्रीमंत असूनही उदार, महाज्ञानी 
असूनही उत्तम भक्त, मोठे पॉडत आणि विरक्त, मोठे तपस्वी असून अत्यंत शांत असतात. 
apaga, निर्लोभी, ज्ञानसंपन्न आणि दुसऱ्याचा आदर करणारे श्रेष्ठ व लीन, जना 
असूनही धार्मिक वृत्तीचे, शूर आणि विवेकी असतात. ही a काही aunt आहेत. 


आदर्श व्यक्ती जितकी अंतरंगांत पवित्र तितकीच सदाचारी असते. 
सते. 


॥ दैनंदिन दासबोध || ae प्र 


१२ फेब्रुवारी 


असो ऐसे उत्तम गुणा हें सद्विद्येचें लक्षण। , 
अभ्यासाया निरूपण। अल्पमात्र बोलिलें ॥। (२-८-३०) 


सद्विद्चेची थोरवी वर्णन करावी तेवढी थोडीच. A मनुष्य ज्ञानाच्या अनेक शाखांत 
पारंगत असतो आणि त्यासंबंधी आपले निश्चित मत देण्याइतका बहुश्रुत असतो. साधुवृत्ती, 
पवित्र, शुद्ध मन, पुण्यशील चारित्र्य, दयाळूपणा, कर्मनिष्ठा, स्वधर्मपालन, परमार्थप्रियता, 
सतत भगवंताचे अनुसंधान, श्रुती आणि स्मृतींचे ज्ञान असणे, चूक झाली तर पश्चात्ताप वाटणे, 
सर्व बाबतीत सावधपणा, लबाडांची लबाडी ओळखण्याइतकी धूर्तता, सत्याचरण, नियमित 
आणि चटपट काम करणे, दुसऱ्याचा आदरसन्मान करण्यात तारतम्य भाव, सावधानता, 
उद्योगशीलता, ही सद्विद्येची लक्षणे आहेत. सद्रिद्यायुक्त मनुष्य बोलतो कसा, वागतो कसा, 
दिसतो कसा, आणि साधन कसे करतो याचे सूक्ष्म वर्णन श्रीसमर्थ रामदासांनी केले आहे. असा 
ag पैसा आणि बायका यांच्या बाबतीत अत्यंत पवित्र असतो. पुष्कळपणा, प्रशंसा, | 
नित्यसंबंध, जवळ असणे, मध्ये असणे अशा अर्थाचे द्योतक “मत्‌' आणि 'वत्‌ हे प्रत्यय 
लागून सामान्यतः जी उत्तम लक्षणे होतात ती सर्व सङ्विध्येची द्योतक असतात. रूपवान, 
गुणबान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान, ही त्यातली काही विशेषणे. ही वर्णने करताना समर्थांची 
निर्मळ स्फूर्ती स्पष्टपणे व्यक्त होते. मराठी भाषेवरील समर्थांचे प्रभुत्व हे सद्विद्ेचेच लक्षण. 


` सुरेख दिसणे, सुंदर असणे, हे (ईश्वरदत्त) गुण वगळता, 
अन्य सर्व सद्गुण अभ्यासाने साध्य करून'घेता येतात. 


॥ दैनंदिन दासबोध ॥ २६ ५३ 


कामा 


_ i 


३ 


ऐका विरक्तांची लक्षणें। विरक्ते असावें कवण्या गुणें। 
जेणें अंगीं सामर्थ्य बाणे। योगियाचें॥ (२-९-१) 
सामान्यतः 'माझा देह म्हणजे मी', असा भ्रम मनुष्याच्या मनात असतो. त्यामुळे तो दृश्य, | 


स्थूल, इंद्रियप्रिय ब अशाश्वत विश्वाच्या पसाऱ्यात अविद्येमुळे गुंततो. या देहाला जिवंतपणा 


ज्याने येतो तो आत्मा आहे अशी भावना aaa निर्माण झाली, की अदृश्य, सूक्ष्म, अतींद्रिय 
व शाश्वत सच्चिदानंदाचा साक्षात्कार होतो. अविद्या म्हणजे प्रपंचविद्या तर सद्विद्या म्हणजे 
पम्मार्थ. या दोन्ही मार्गात, मन दृश्याच्या कचाट्यातून जेव्हा बाहेर पडते त्या अवस्थेला वैराग्य 
म्हणतात. वैराग्यसंपन्न झाल्याशिवाय पग्मार्थ साधत नाही. उत्तम आणि सत्त्वगुण अंगी बाणले 
की वैराग्याचा उदय होतो. विरक्ताची लक्षणे आणि गुण संक्षेपाने असे आहेत - वैराग्यसंपन्न 
पुरुषाची कीर्ती सगळीकडे पसरते. त्याच्या जन्माचे सार्थक होते. अशा माणसाचा स्वानंद 
उचंबळून येतो आणि सारासार विवेकाने वैराग्य दुप्पट तेजस्वी होते. 

श्रीसमर्थ रामदासांच्या मते, विरक्त मनुष्य स्वतः मोठा ब्रह्मज्ञानी, शांत व निष्पाप असतो. तो 
चतुर व लोकसंग्रहकर्ता असतो. मोठ्या 'धोराने तो आपले नेतेपण सांभाळतो. तो लोकांना 
अध्यात्म शिकवितो आणि त्यांच्या अंतरंगात खरा विवेक निर्माण करतो. समाजातील उच्च, 
= उत्तम, हीन अशा सर्व माणसांना जवळ करून त्यांना सन्मार्गाकडे वळवून त्यांचे समाधान 


ख नीवनी कल्पना त अति सा ry माया सुविद्या॥ 


॥ दैनंदिन ज 


विरक्ते धर्मस्थापना कराबी। विरक्तें नीति अबलंबावी। 
विरक्ते क्षमा सांभाळावी। अत्यादरेंसी॥ (२-९-११) 


विएक्ताची आणखी कर्तव्ये बर्णन करताना समर्थ रामदास सांगतात - विरक्ताने 2 
करावी, भाविकांचा सांभाळ करावा, उपासना मार्ग बाढबावा व निंदकांनाही क्षमा करून 
लाजवावे. स्नान संध्या जपध्यान। तीर्थयात्रा भगवद्भजन। नितनेम पवित्रपण। अंतर 
शुद्ध असावे | विरक्ताने कर्म, उपासना, ज्ञान, सिद्धान्त, प्रवृत्ती व निवृत्तीचा मार्ग जाणावा. 
योग ध्यान, विदेह, उदास स्थिती; यंत्र तंत्रादी नाना मते जाणून घ्यावीत, परंतु आपणावर 
त्यांचा परिणाम होऊ देऊ नये. विरक्ताने जगमित्र असावे. विरक्त मनुष्य एकांतप्रिय असून मोठा 
लोकसंग्रही असावा. निर्भयता, गांभीर्य, उदारता, प्रामाणिक आणि प्रासादिक प्रबचन-कोशल्य, 
नेहमी सावधानता, हे सगळे गुण विरक्तात असावे. त्याच्या ज्ञानाला लांबी-रुंदी व खोलीही 
असावी. विरक्ताने आपल्या निरूपणात शुद्ध परमार्थ सांगावा, त्याने उत्तम गुणांचा स्वीकार 
करावा. या विरक्त लक्षणांचा समारोप रामदासांनी असा केला आहे - 

“मी वर्णन केलेल्यातील जेवढी पसंत पडतील तेबढी लक्षणे घ्यावीत. मी फार बोललो म्हणून 
श्रोत्यांनी खिन्न होऊ नये. उत्तम लक्षणे न स्वीकारता अन्य लक्षणांचा स्वीकार केला तर 
जीवनात काही ताळतंत्र राहत नाही. असे वागणाऱ्या माणसाच्या अंगात पढतमूर्खपणा येतो, 
विरक्ताने म्हणूनच या सर्व गुणांपैकी अधिकांत अधिक गुण अंगी बाणविण्याचा प्रयत्न कणवा. 
आणि स्वतः समर्थ रामदासांचे जीवन, आदर्श विरक्ताचे आहे. 


“संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, आ 


आपले प्रेम भगवंताकडे वळणे हा भक्तिमार्ग तर 
दुश्य विश्वाचे खोटेपण पटणे हा ज्ञानमार्ग होय. 


॥ दैनंदिन दासबोध] 2 ५५ 


जन्म जीवाचे मीपण। जन्म अहंतेचा गुण। 

जन्म हेंचि विस्मरण। ईश्वराचें॥ (३-१-४) 

भोगाबी लागतात, त्याचे मूळ कारण काय? तर 
आपण जन्माला आलो. जन्मलोच नसतो तर कशाला हव्या होत्या पुढच्या उठाठेवी ? 
मरणापर्यंतच्या? याच दृष्टीने समर्थ रामदास म्हणतात - जन्म दुःखाचा अंकुर। जन्म 
शोकाचा सागर। जन्म भ्रमाचा डोंगर। चलेना ऐसा॥ गर्भवासात, प्रत्यक्ष प्रसूतीच्या वेळी 
आणि जन्म घेतल्यानंतर होणाऱ्या दुःखाचे वर्णन स्वामींनी फार प्रभावी रीतीने केले आहे. 
“मनाच्या शछोकांत'ही हे वर्णन आहे. जीव जेव्हा स्वस्वरूप विसरतो तेन्हा तो भगवंतापासून 
वेगळा होतो. अद्वैताचे द्वैत होते. तमे झाले की जीव अपूर्ण बनतो ब त्यामुळे वासनेचा जन्म 
होतो. ही देहबुद्धीच भावी जन्ममरणांचे कारण होते. मानवी जन्म संकुचित स्वार्थामुळे अनेक 
प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक दुःखांचे भांडार होतो. साधकाला हे गूढ तसेच सूक्ष्म कारण 
सांगून, त्यानंतर आईच्या गर्भाशयात देहाची वाढ होताना जीव जे दुःख भोगतो त्याचे जे वर्णन 
स्वामींनी केले आहे ते मनाला चटका लावून जाते. जन्माला आला की जीवाचा मीपणा चालूच 
होतो, अहंता वाढते आणि ईश्वराचे विस्मरण होते. 'बायको माझी, मुले माझी, घर माझे, 
संपत्ती माझी, असे 'माझे माझे' विचार मनात दृढ होतात. 4 


आपल्याला ह्या जगात जी विविध दुःखे भो 


' जन्म हा एक अपघात आहे, तर मृत्यू स्वाभाविक आहे. 


॥ दैनंदिन दासबोध Nh ५ ५६. 


१६ फेब्रुवारी 


गर्भी म्हणे सोऽहं सोऽहं। बाहेरी पडतां म्हणे कोऽहं। 
ऐसा कष्टी जाला बहु। गर्भवासीं॥ (३-१-४७ 


जन्मल्यानंतर मूल रडते. ते रडले नाही तर रडायला लावतात. नवजात मुलाच्या रडण्याचा 
आवाज म्हणजे जणू 'कोऽहं', “मी कोण आहे' असा प्रश्न. गर्भात असताना जीव “सोऽहं? 
म्हणजे, “मी तो (परमात्मा) आहे.' असे म्हणतो, तर जन्म झाला की ते ऐक्य तो विसरतो. 
निरोधें पचे कोंडिलें गर्भबासीं। अधोमूख रे दु:ख त्या बाळकासी।। सरळ जन्म झाला तर 
ठीक, नाहीतर गळा, खांदा, बरे अबयव कुठेतरी अडकतो. मग अरुंद मार्गातून बालकाला 
चिमटा लावून खेचून काढतात, किंवा आईचे पोट फाडून मूल बाहेर काढतात. कधी कधी 
जन्माला येताना मूल मरतेच, परंतू आईचाही मृत्यू होतो. आईचा मृत्यू झाला आणि मूल जगले 
तर आईवाचून पोरके जीवन त्याला जगावे लागते. सद्गुरु मिळाला तर त्याच्या बोधाप्रमाणे 
वागल्यास जीवाला स्व-रूपाची जाणीव होते ब तो ‘aise’ म्हणजे, “मी तोच आहे' ह्याचा 
अमुभव घेतो. गर्भात सोऽहं असा अजपा जप चालू असतो. मोठ्या कष्टाने जन्म झालाच, तर 
बाहेर आल्यावर गर्भवासातल्या यातना मूल विसरून जाते. पूर्वीचे काही स्मरत नाही. अज्ञानाचे 
आवरण चढते. शरीर मायेच्या जाळ्यात सर्व बाजूंनी अडकते, पुन्हा पुन्हा गर्भवासाचे दुःख 
टाळण्याचा एकच उपाये आहे, तो म्हणजे परमेश्वराला शरण जाणे. 
* भगवंताचा भक्त जन्ममरणापासून मुक्त होतों.. आत्मज्ञानाच्या जोरावर सर्वकाळ विरक्त 
राहातो, ; 


मानवी जीवन म्हणजे कोऽहं पासून सोऽहं पर्यंतचा प्रवास. 


॥ दैनंदिन दासबोध ॥ ९ ५७ 


क्षणभरी मातेस न देखे। तरी आक्रंदे रुदन ait ga a 
ते समई मातेसारिखें। आणीक कोणीच नाहीं॥। (३२-११) 


संसारात सुख मिळविण्यासाठी प्रापंचिक मनुष्य जी धडपड करतो तिची दिशा बहुधा सर्वत्र 
एकच असते. कुटुंबात नवरा, बायको, मुलगे, मुली ह्यांची en पैसा, आजार, 
लोकिकाची चिंता, रोग, म्हातासण आणि पृत्यू यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या 
सर्वसाधारणपणे सर्व काळात मूलतः सारख्याच असतात. जन्मानंतर थोडा मोठा होईपर्यंत 
मुलाला आई म्हणजे सर्वस्व वाटते. तिचा क्षणभर विरह झाला, ती दिसली नाही की बाळ 
भोकाड पसरून रडते. बाळाला त्यावेळी आईसारखे कोणीच वाटत नाही. लहान अर्भकाला 
बोलता येत नाही, त्यामुळे शग एक आणि उपाय भलताच होतो. मा आई बाळाला जवळ 
घेते. कशीबशी समजूत घालते. मोठ्या आशेने बाळ आईची वाट पाहते. एकदा का तिची 
आठवण झाली की क्षणभरही तिचा वियोग सहन होत नाही. ब्रह्मदेबादी देव जरी आले किंवा 
प्रत्यक्ष लक्ष्मीने प्रेमाने बोलाविले तरी. "तिथे माझी असणार नाही आई,' “आई कोठे am, 
असा आक्रोश चालू राहतो. आई कुरूप असो, हीनलक्षणी असो, किंवा दुर्दैवी असो, बाळाला 
तिच्यासारखे gat कोणीही वाटत नाही. आईवाचून मूल केविलवाणे होते. आईबस्च बाळाचे 
सर्वस्व केंद्रित असते. आई म्हणजे जणू ब्रह्मांड, असे त्यावेळी बाळाला वाट्ते. 


य 
॥ दैनंदिन दासबोध | ye क्रि 


चि 


१८ फेब्रुवारी 


लेकुरांमध्ये खेळतां। नाठवे माता आणि पिता। 
तंब तेथेंही अवचिता। दुःख पावला॥ (३-२-२४) 


लहानपणीच आई वारली तर मूल पोरके होते. ते आईला शोधते. एखादी बाई आईसारखी 
दिसली तरी ती आपली आई नाही हे बाळाला कळते. त्याला आईच्या वियोगाने कष्ट होतात. 
परंतु, सुदैवाने आई जगली, आणि मूल जरा मोठे झाले की त्याचे सगळे लक्ष खेळण्याकडे 
लागते. आईवरची एकनिष्ठ माया कमी होते. खेळण्याचा नाद किंवा छंद लागतो. खेळात डाव 
जिंकला तर आनंद आणि हरला तर दुःख होऊन लहान मुलगा रडू लागतो. कधीकधी 
सवंगड्यांबरोबर मारामारी होते व त्रास होतो. “अभ्यास कर, खेळ कमी कर' असा उपदेश 
आईवडील करीत असतात पण ते त्याला आवडत नाही. सकाळी उठला की चालला खेळ 
खेळायला. गोट्या, बिटीदांडू, (आजकाल क्रिकेट) अशा खेळांची चटक काही केल्या सुटत 
नाही. खेळताना कधी दात पडतात, डोळा फुटतो, पाय मोडतो आणि शरीराला व्यंग आल्याने 

कुरूपता येते. 
| बाळपणी ताप, देवी, गोवर असले आजार होतात. कधी डोके दुखते तर कधी ताप येतो, वा 
पोटात दुखते. मग निरनिराळे मत्रंत्रादी उपचार चालू होतात. अशा रीतीने त्रिविध तापांनी मूल 
पोळते. संसाराच्या दुःखांनी फार यातना सोसाव्या लागतात. नंतर अभ्यासासाठी घरी 
| आईवडील मारतात तर शाळेत शिक्षक शिक्षा देतात. अशी अनेक दुःखे भोगावी लागतात. 


॥ दैनंदिन दासबोध।। = ५९ 


eae | 
Tree — | 

मानिलें ठेगणें। 
3% स्रियेचेनि गुणें। ब्रह्माण्ड मानिलें Se 
जिबलगें तीं पिसुणें। ऐसीं arzt ( | 
चांगला शिकून मोठा झाला, i किंवा | 
मुलगी पाहून मुलाचे लग्न लावून देतात किंवा तो 


बालपणातील दु:खांतून सुखरूप वाचला, 
करू लागला की आईबाप चांगली मुलग 


प्रेमविवाह करतो. समर्थांनी 
ˆ लग्न झाल्यावर मुलाची वृत्ती कशी पालटे याचे रेखीव व समर्पक वर्णन समर्थांनी केले आहे. 


बऱ्याच माणसांचा आईवडिलांपेक्षा सासुरवाडीच्या माणसांकडे कसा अधिक ओढा असतो, 
| विवाहानंतर कामवासनेच्या आहारी गेलेल्या तरुणाला बायको सारखी हवीहवीशी वाटते. 
बायको घरात नसली तर अन्य नातेवाईक असूनही त्याला घर खिन्न वाटते. बायकोचा गोड़ | 
मंजुळ शब्द, लाजरेपणा, कमळासारखा मोहक चेहरा यांनी पती भुलतो. नुसते तिला पाहताच 
संभोगाच्या विचारांनी त्याचे मन भरून जाते. व्यवसायात मन रमत नाही. उद्योगधंदा करतानाही 
मन बायकोकडे गुंतलेले असते. आपल्या बायकोला कोणी रागावले तर तो बायकोची बाजू 
घेऊन आईबापांना शिवीगाळही करतो. शेवटी बायकोच्या “मी नी माझा नारा, नको दुसऱ्याचा 
वारा' या विचाराला बळी पडतो व वेगळे बिऱ्हाड करतो. स्रीकरतां तो लाज सोडतो, मित्र | 
तोडतो, लंपट होतो आणि स्रीच्या नादी लागून त्याला सगळे meas तिच्या पुढे कमी योग्यतेचे 
वाटते. प्रेमाचे नातेवाईक शत्रूप्रमाणे वाटतात. तो खच्या संपूर्णपणे स्वाधीन होतो. 


परख्री देखतांचि ai अभिलाष उठे पोरटी। 
अकर्तव्यें हिंपुटी । पुन्हां होये॥ (३-३-१६) 


पहिली बायको दुर्दैवाने लवकर वारली तर तो दुसरे लग्न करतो. पहिल्या ्रीचा वियोग 
त्वरित विसरतो. भार्यादुःखं पुनर्भार्याम्‌। असे एक वचन आहे. ते सत्यच आहे. तो मागचे दुःख 
विसरून संसारात पुन्हा सुख मानू लागतो. कंजूषपणा करून पैसे वाचवितो. खूप पैसे साठले की 
अंतरंगातली पहिली विशुद्ध वासना टिकत नाही. असा मनुष्य देवाधर्माची, सज्जनांची निंदा करू 
| लागतो. मुंगीच्या तोंडातला धान्याचा कणही वेचू लागण्याएवढा कवडीचुंबक होतो. 
| स्नानसंध्या कशाला करायची? असे म्हणू लागतो. तरुण वय आणि जवळ पुष्कळ पैसा 
असल्यामुळे कामवासनेने बेफाम होऊन बाहेरख्याली होतो. घरवालीशिवाय बाहेरवाली 
जीवनात डोकावते. दुसरी बायको लहान असली तर भलत्याच rate नादी लागतो. पर्ल 
दिसली की ती आपल्याला हवी अशी वासना निर्माण होऊन, ती प्राप्त होण्याची शक्यता नसेल 
तर दुःखी होतो, हिरमुसला होतो. मिळेल त्या ख्रीचा उपभोग घेतो. पुढे वाईट रोग होऊन 
दीनवाणी अवस्था होते. सर्वांगात किडे पडतात. अशक्त होतो. त्यातच घरावर दरोडा पडून 
गाठीचा सगळा पैसा जातो. गेगाने सारे शरीर फुटते. अंगावर फोड उठतात. नाक सडते, आणि 
देह विद्रूप होऊन मनुष्य ap जातो. लहानमोठी माणसे त्याच्यावर शिसारीने थुंकतात. तो 


| देवाजवळ मरण मागू लागतो, 


उपनिषदे वाचली, गीता पाठ केली तरी अरेरे, 
ती चंद्रानना माझ्या मानस-सदनातून बाहेर जात नाही. 


॥ दैनंदिन दासबोध i ३५ ६९ 


ना परत्र। प्रारब्ध ठाकलें विचित्र 


जालें आरत्र ना 
;खें॥ (३-३-२७) 


आपला आपण मळमूत्र। सेबिला ढु 
विषयवासनेच्या तृप्तीच्या अतिरेकाने मनुष्य रोगग्रस्त होतो. अतिशय यातना होतात. घरात 
सगळी वाताहत होते. उरला सुरला पैसा चोर लुटून नेतात. स्वतःच्या मलमूत्राचे स्वतःच सेवन 
करण्याची वेळ येते. धड इहलोक नाही, धड परलोक नाही al 
असा विचित्र भोग भोगावा लागतो. तेवढ्यात एखाद्याच्या पापांचा भोग Al 
रोग बरा होतो. प्राणी मरता मरता वाचतो. कोणी औषध आणून देतो ते लागू पडते. असाध्य 
रोगांतूनही तो नग होतो आणि एकप्रकारे पुनर्जन्मच होतो. मग लग्नाच्या वेळी लहान वय 
असलेली दुसरी बायको, जी माहेरी गेलेली असते ती परत येते. ती आता वयात .आलेली. 
असते. पुन्हा पैसा जमतो आणि संसार सुरू होतो. लोक म्हणतात - 'हा माणसात आला. 
घरात दिवा लागू लागतो. संपत्ती मिळते. चीजवस्तू परत जमतात. परंतू एकच न्यून राहाते ते 
म्हणजे अपत्यहीनतेचे. 


ही अशी अबस्था होते. प्रारब्धाचा 


जे पररव्धात असेल ते अटळ असते, ते भोगावेच लागते. 
न = A 
॥ दैनंदिन दासबोध e ६२ 
शिया 


२२ फेब्रुवारी 


पुत्रसंतान नसता दुःखी। बांज नाव पडिलें लौकिकीं। 
तें न फिटे म्हणोनी लोकीं। तरी हो आतां।। (३-३-३२) 


मनुष्य प्राण्याच्या जीवनाची कथा वर्णन करताना समर्थ म्हणतात, काही पुण्याईने रोगग्रस्त 
मनुष्य बरा.होतो. दुसरी बायको वयात येते. संसार पुन्हा सुरू होतो पण मूलबाळ होत 
त्यामुळे घर बुडाल्यासारखे वाटते. अशा मनुष्याच्या पत्नीला लोक वांझ म्हणू लागतात. मग 
खूप खटपट चालू होते. पुष्कळ देवांना नवस करतात. तीर्थे, व्रते, उपासतापास, धरणे, पारणे 
यांचा सपाटा चालू होतो. संभोगसुख बाजूलाच राहते. वांझपणाने पती ब पत्नी दोघेही कष्टी | 
होतात. बांझपणाचा अपवाद जावा म्हणून निदान मुलगी तरी व्हावी असे मनात येते. तेवढ्यात 
कुलदेवता प्रसन्न होते आणि शेवटी एकादाचे मूल होते. त्याला पती-पत्नी फार जपतात. 
नजरेआड होऊ देत नाहीत. त्याला जरा काही झाले की एडू लागतात. मग पती-पत्नी अनेक 
देवतांची पूजा करतात. परंतु पूर्वीच्या काही पापांमुळे ते मूल अचानक मरते. घरात जणू अंधार 
पसरतो. पैसा असून काय उपयोग? वांझपणाचा दोष जातो. परंतु मूलबाळ घरात नसल्यामुळे 
जीवनं उदास होते. मग देवाला आळवितात, “देवा, आम्हांला पैसा काय करायचा आहे ? 
पैसा सगळा जाऊ दे, पण परत मूलबाळ होऊ दे.” 


a दुःख असह्य असते. 


दैनंदिन दासबोध te ६३ 


= 


ME Bene 
— . 


सोडून सकळ वैभव। त्यांचा वारयावेधला जीव। 
तंब तो पावला खंडेराव। आणी U (३-३- 


दुर्दैवी दांपत्याला एक मूल होऊन मस्ते तेव्हा वांझपणा गेला तरी तिची पोरे वाचत नाहीत 
असे मरतवांझ नाव पडते. ते काही केल्या जात नाही. त्या दुःखाने पुनः दोघेजण रडू लागतात. 
श्रीसमर्थाच्या काळी समजूतदार लोक मूलबाळ होण्यासाठी काय काय प्रकार करीत त्याचे 
वर्णन दासबोधात आहे. अपत्यहीन पती-पत्नी शोक करतात. “आमचा वंशवेल तुटला! ,हाय 
रे देवा! आमचे निर्वाहसाधन बुडाले, आमची कुलस्वामिनी आमच्यावर का रागावली? | 
पुत्रमुख पाहण्यासाठी पती व पत्नी मोठ्या खुषीने जळत्या निखाऱ्यांवरून चालत जायला 
तयार होतात. क्कुलस्वामिनीचा गळ टोचून घेतात. मूल झाले तर देवीला अर्पण करण्याचा 
आणि त्याला देवीचा भुत्या करण्याचे वचन देतात. मुलाचे नाव केरपुंजा ठेवीन असे म्हणतात. 
मुलगा झाला तर त्याच्या नाकात वेसण घालीन असा नवस बोलतात. अनेक गोसावी, बैरागी, 
शोधून त्यांचे उपाय करतात. सबंध विंचू घराघट मिळतात. समंधाला प्रसन्न करण्यासाठी प्रयत्न 
करतात. अंगात देवता संचार करून घेतात. ब्राह्मणांना केळी, नारळ, आंबे यांची दाने देतात. 
अनेक प्रकारचे चेटकाचे प्रयोग अगदी हीन मंत्रप्रयोगही करतात. झाडाखाली अस्पर्श असताना 
न्हातात. फळती झाडे जाळतात. वैभव सोडतात. डोक्यात वारे शिरल्याप्रमाणे भ्रमिष्टासारखे 
वागतात. शेवटी खंडोबा आणि कुलस्वामिनी प्रसन्न होऊन मुलगा होतो. 


॥ दैनंदिन दासबोध y 


२४ फेब्रुवारी 


लेकुरें io जालीं। तों लक्ष्मी निघोन गेली। 
बापडीं भिकेसी लागलीं। खावया अन्न मिळेना॥ (३-४-१) 


समर्थ रामदासांनी उदाहरणादाखल ही एक गोष्ट घेतली आहे. प्रथम मूल नसणे, ते झाल्यावर 
मरणे, त्यानंतर वाटेल ते भलेबुरे उपाय आणि त्यानंतर एकदाचे मूल होणे अशी कल्पना केली 
आहे. आज जमाना बदलला. अनेक शास्त्रीय शोध लागले. कृत्रिम गर्भधारणाही शक्‍य झाली. 
तरी अपत्यहीन दांपत्ये अघोरी कृत्यांचा आश्रय onset घेताना दिसतात... नारायण 
नागबळीसारखे प्रयोग केले जातात. नवरा बायको दोघेही डॉक्टर असून मूलबाळ नसल्याची 
उदाहरणे आहेत. काहीजण आजकाल अनाथाश्रमातून किंवा: एखाद्या नातेवाइकाचे मूल दत्तक 
घेतात. हाच योग्य मार्ग वाटतो. नि 

समर्थांनी कल्पिलेल्या दांपत्याला एका मुलानंतर अनेक मुले होतात; मुलाबाळांनी घर भरून 
जाते. साठविलेला पैसा संपतो. खायला धड मिळत नाही. मुलांना भीक मागायची पाळी येते. 
काही कडेवर बसणारी तान्ही काही रांगणारी, अशी दहादहा मुले घरात असतात. त्यातल्या 
मुली वाढल्या तरी त्यांची लग्ने करून द्यायला जवळ पैसा उरता नाही. घर प्रपंच वाढतो. खाणारी 
तोंडे वाढतात. मुलगे मोठे होतात. मुले लग्नावाचून राहिली तर पुन्हा लोक नावे ठेवितात, ह्या 
जन्मदरिद्र्याने इतक्या मुलांना जन्म का दिला?'' घरातली चीजवस्तू गहाण पडते. कर्ज काढून 
मोठेपणा मिरविला जातो. 


सगळी सोंगे आणता येतात परंतु पैशांचे सोंग आणता येत'नाही. 


॥ दैनंदिन दासबोध #९ ६५ 


ऐसें रुण उदंड जालें। रिणाइतीं वेढून घेतलें। 
मग प्रयाण आरंभिलें। विदेशाप्रती॥ (३-४-१५) 


उदंड लेकरे होऊन, ऋण काढून सण करणाऱ्या दांपत्याचे वर्णन करताना समर्थ म्हणतात - 
कर्जे काढता काढता त्या कर्जाचा भार होतो: मग पती पैसे मिळविण्यासाठी परदेशी जातो. दोन 
वर्षे परदेशात राहतो. हीन लोकांची नोकरी करतो. अतिशय शारीरिक कष्ट भोगतो. नंतर काही 
वैसा गाठीला मारून मालकाच्या परवानगीने घराकडे परत येतो. घरातली बायका-मुले 
दारिद्रयात अतिशय यातना भोगीत असतात. ती बापाला शिव्याशाप देतात. प्रपंचात सगळी 
माणसे आपले तेवढे सुख पाहतात. दसऱ्याची जाणीव ठेवीत नाहीत. एकदा शक्ती क्षीण झाली | 
की शेवटी कोणीच उपयोगी पडत नाहीत. परदेशाहून परतलेला बाप पैशांचे गाठोडे बायकोच्या 
हाती देतो. सगळ्यांना काहीबाही भेटी मिळतात. परंतू तो आनंद चारच दिवस टिकतो. घरातली | 
माणसे बापाला परत परदेशात जाऊन पैसा मिळवायला सांगतात. पुन्हा बाप परदेशात जातो. | 
बायकोमुलांचा वियोग त्याला नाइलाजाने सहन करावा लागतो. अनेकदा पर्देशी ये-जा होते. 
घोड्यावर स्वार होऊन बाप वियोगाचे असह्य दुःख अनुभवीत पुन्हा परदेशात जातो. 


जोवरि पैसा तोबरि बैसा। सगे सोयरे at 
म्हातारा तूं जर्जर होतां। डुंकुनि कोणी u m 


॥ दैनंदिन दासबोध A e 


ते समई माता आठवली। म्हणे धन्य धन्य ते माउली। 
मजकारणें बहुत कष्टली। परी मी नेणेंचि AEN (३-४-३) 


पुनः परदेशात जाताना त्या माणसाला आपल्या आईची आठवण होते. कामवासनेच्या 
बळाने आपण चांगले वागलो नाही, हे त्याला परते. प्रपंचात सगळा स्वार्थाचा बाजार आहे हे 
लक्षात येते. मीपणाने प्रपंचात त्याला दुःख झालेले असते. अशावेळी तो आईविषयी म्हणतो - 
“धन्य ती माउली. तिने माझ्यासाठी फार कष्ट काढले. पण मला त्याची जाणीव झाली नाही. 
आज जर ती असती तर तिने मला कधीच परदेशी दूर जाऊ दिले नसते.' वियोग झाला असता 
इतर नातेवाईक रडतात खरे पण आई रडताना तिच्या पोटातील आग, अंत:करणातील 
कळकळ, काही वेगळीच असते. मुलगा अगदी निकामी झाला तरी आई त्याला जवळ करते. 
त्याची दगदग पाहून ती मनात कळवळते. प्रपंचात अन्य सर्व गोष्टी मिळतील परंतु जन्मदायी 
आई पुन्हा मिळणार नाही. आई डाकीण असली तरी तिची आपल्या मुलावर अत्यंत माया 
असते. हजार बायकांच्या प्रेमाला आईच्या प्रेमाची सर येणार नाही. आईबापाशी भक्तीभावनेने 
वागतात ते धन्य होत. स्वार्थी मित्रांचा आपलपोटेपणा, बायकामुलांचे बेगडी प्रेम, लक्षात 
येऊन परदेशी जाताना रडू येते. पण ते अरण्यरुदन ठरते. शेवटी दुःखाने थकलेला भागलेला तो 


परदेशात जातो. 


आई थोर तुझे उपकार. 


॥ दैनंदिन दासबोध॥ ६७ 


जन्मवरी स्वार्थ केला। तितुकाही व्यर्थ गेला। ् 
कैसा विषम काळ आला। अंतकाळीं॥ (२५-१०) 


म्हातारपणी होणारी देहाची दीनवाणी अवस्था अतिशय वास्तववादीपणे समर्थ वर्णन करतात. 


म्हातारपणी देह क्षीण होतो. सर्व शरीर वाळून जाते. वात, पित्त, कफाचा त्रास होतो. जिभेची 
बोबडी वळते. नाकांतून शेंबूड बाहू लागतो. तोंडाला घाण येते. मान लटलट कापते, 
डोळ्यांतून पाणी बाहू लागते. दात पडल्यामुळे तोंडाचे बोळके होते. (आजकाल दातांची 
कवळी बसबितात हे खरे पण रात्री ती काढून ठेवली' की तोंडाचे बोळके दिसू लागतेच.) 
डोळ्यांनी दिसत नाही. (डोळ्यांत काचबिंदू झाला तर सांप्रतही ऑपरेशन होत नाही.) कानांनी 
ऐकू येत नाही. म्हातारपणी श्रवणयंत्राचा त्रास होतो. उपयोग होत नाही.अन्न पचत नाही. अन्न 
नौट चावले जात नाही. पित्तामुळे अन्न ओकून पडते. बसल्याजागीच मलमूत्र विसर्जन होते. 
केस पिकतात किंवा गळून पडतात, अंगावरचे मांस व कातडी लोंबू लागते. देह पराधीन होतो. 
स्नेही सोबती लांबूनच चौकशी करतात, ज्यांना जन्मापासून पोसले ते त्या बृद्धाच्या मरणाची 
वाट पाहतात. जन्मभर सुखासाठी धडपड करून अखेर दुःखच पदरात पडते. असे जीवन आहे. 
जन्मभर केलेला स्वार्थ व्यर्थ जातो. संसार फार कठीण आहे. म्हणून भगवंताला. शरण जावे. 


